महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा - २०२१ 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफरस केलेल्या 
उमेदवारांचे विमा संचानालयातील तांत्रिक सहायक, 
गट-क पदावरील नियतवाटप रद्द करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
क्र. आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा : (१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१४४२/गट-क संयुक्‍त-तांस./२०२१/चोवीस, 
TF.20.92.2022 
(2) शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.२७.१२.२०२२ 
(३) विमा संचालनालयाचे पत्र क्र.२६२/प्र-४५/जा.क्र.४९४/प्रशासन, दि.३१.०१.२०२३ 


ज्ञापन :- 


महाराष्ट्र गट-क सेवा ( मुख्य ) परीक्षा -२०२१ या परीक्षेतील तांत्रिक सहायक, गट-क 
या संवर्गाच्या १४ पदांसाठी दि.१०.०९.२०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या मुख्य परीक्षेचा अंतिम 
निकाल महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दि.०८.१२.२०२२ रोजी प्रसिद्ध 
केला. प्रस्तुत परीक्षेच्या अंतिम निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 
दि.२०.१२.२०२२ च्या पत्रान्वये शिफारस केलेल्या १४ उमेदवाराचे विमा संचालनालयात 
तांत्रिक सहायक पदावर दि.२७.१२.२०२२ च्या ज्ञापनाअन्वये नियतवाटप करण्यात आले होते. 
सदर उमेदवारांनी दि.२७.०१.२०२३ पर्यंत विमा संचालनालयात Aleta: उपस्थित राहून 
नियुक्तीचा स्वीकार करणे आवश्‍यक असल्याचे दि.२७.१२.२०२२ च्या ज्ञापनात नमूद करण्यात 
आले होते. 

तथापि, दि.२७.०१.२०२३ च्या ज्ञापनान्वये नियतवाटप केलेल्या १४ उमेदवारांपैकी 
खाली नमूद ६ उमेदवार नियुक्ती स्वीकारण्यासाठी दि.२७.०१.२०२३ पर्यंत विमा 
संचालनालयात उपस्थित झालेले नाहीत, तसेच त्यांनी रुजू होण्याकरिता मुदतवाढ देण्याची 
मागणी केलेली नाही :- 


अ. म.लो.आ. नाव उमेदवाराचा। म.लो.आ. शिफारस 
क्र. शिफारस क्र. मूळ प्रवर्ग प्रवर्ग 
Ea 3 PAIGHAN OMESH KISAN OBC OBC — General -1 
2 षु PACHANGE ANKITA SURESH NT-B OPEN - Female - 1 
3 & SHUBHANGI SUBHASH PATIL | EWS OPEN - Female - 2 
४ = का Dethe Pradip Jagannath OPEN OPEN — Ex Ser -1 
षु १२ INGLE PRATIBHA SHALIGRAM ST ST - Female - 1 
Female 
नि १३ JAMBHULE RAHUL RUSHI ST ST - Genera ]- 1 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थाप-२०१९/प्र.क्र.११/विमा प्रशासन 


यास्तव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.मलोआ-१११९/प्र.क्र.११५/८ 
दि.०२.०८.२०१९ मधील तरतुदींनुसार सदर ६(सहा) उमेदवारांचे नियतवाटप, या ज्ञापनान्वये, 
रद्द करण्यात येत आहे. 
सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२३०२०९१३०४२०३८०५ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावांने, 
VIVEK RAMBHAJI 
DAHIPHALE 
(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) संचालक, विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन (म्हाडा), २६४, पहिला मजला, 
कलानगर समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई- Yoo ०५१ यांना उपरोक्‍त सहपत्रांसह 

२) सह सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५,७,८वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम 
इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई ४०० ०२१ 

यांना त्यांच्या दि.२०.१२.२०२२ च्या पत्रासोबत प्राप्त झालेल्या, उपरोक्त 

सहा उमेदवारांच्या, मुख्य परीक्षेच्या वेळी सादर केलेल्या ओळखपत्रांच्या प्रती (मूळ) 
तसेच ईमेलद्वारे WE ऑनलाईन अर्जांच्या प्रती यासोबत परत करण्यात येत आहेत. 

३) सर्व संबंधित उमेदवार (ई मेल द्वारे) 

४) निवडनस्ती (विमा प्रशासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


